प्रशासकिय मान्यता 

वार्षिक योजना २०१८-१९ (योजनातंर्गत योजना) 
राज्य प्रशिक्षण धोरणातंर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी 
शासकिय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण योजना, 
सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आकृवि-३९१८/प्र.क्र.११५/१५-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : 23 एप्रिळ, २०१८. 


संदर्भ : -१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/ 
१२-अ, दि.२३ सप्टेंबर,२०११. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दि.०२ एप्रिळ, २०१८. 
3) कृषिव प.दु. म. विभाग, शासन निर्णय क्र.अंदाज-२०१८/(प्र.क्र.५५/१८)२-अ, 
दि. ०६ एप्रिल, २०१८. 
प्रस्तावना :- 


राज्य शासनातील सेवेत असलेल्या सर्व स्तरातील अधिकारी व कर्मचा-यांची कार्यक्षमता वाढवुन 
गतिमान प्रशासन होण्याकरीता राज्यातील सर्व कर्मचारीवृंद यांना प्रशिक्षण देण्याबाबत राज्य शासनाने दिनांक 
२३/९/२०११ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याचे प्रशिक्षण धोरण जाहिर केले. 


या नुसार, तांत्रिक प्रशिक्षणाचा आराखडा विभागाने तयार केला असुन हा प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम, 
योजनातंर्गत योजनेतुन राबवायचा आहे. यासाठी क्षेत्रियस्तरावरील अधिकारी व कर्मचा-यांच्या वर्गवारी नुसार 
तांत्रिक प्रशिक्षणाचा आराखडा तयार करण्यासाठी, शासकिय कर्मचा-यांना प्रशिक्षण ही योजना (योजनातंर्गत) 
प्रस्तावित करण्यात आली असुन त्यानुसार राज्य प्रशिक्षण धोरणातंर्गत, तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी शासकीय कर्मचा- 
यांना प्रशिक्षण (३४५१ २९६२) (१००% राज्य योजना) या योजनेस विभागाच्या अर्थसंकल्पात सन २०१८-१९ करिता 
रू २५.०० लाख, अर्थसंकल्पिय तरतुदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


यानुसार, कृषि विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांना द्यावयाच्या प्रशिक्षणासाठी राज्य प्रशिक्षण 
धोरणातंर्गत, तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी शासकीय कर्मचा-यांना प्रशिक्षण (३४५१ २९६२) (१००% राज्य योजना) या 
योजनेस विभागाच्या अर्थसंकल्पात सन २०१८-१९ करिता करण्यात आलेल्या रू.२५.०० लाख, अर्थसंकल्पिय 
तरतुदीस या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-३९१८/प्र.क्र.११५/१५-ओ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक २०१८०४२३१५०९५२३००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Umesh Beene tw 
Madhukar ae a aac 
Madan क णन onan 
(उ.म.मदन) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) मा. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक,कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

२) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३) महालेखापाल -१/२, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

४) कृषि संचालक, (आत्मा) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५) कृषि उपसंचालक (नियोजन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६) कृषि सहसंचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७) उप सचिव (२ओ) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

८) उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९) उप सचिव (व्यय-१/अर्थसंकल्प-१३) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१०) सर्व, संचालळक/सह संचालक, मार्फत, आयुक्त, कृषि , कृषि आयुक्तालय, पुणे 

११) सर्व, विभागीय कृषि सहसंचालक मार्फत, आयुक्त, कृषि , कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१२) सर्व, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, मार्फत, आयुक्त, कृषि , कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१३) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, मार्फत, आयुक्त, कृषि , कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१४) निवडनस्ती -१५ओ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


